नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी 
जीवन गौरव पुरस्कार निवड समिती 
पुनर्घटन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. रंजीपु १५२२ (१३) /प्र. क्र. ४००/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. रंजीपु 
१५२२ (१३)/प्र.क्र.४००/सां.का.४, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ 
प्रस्तावना :- 
उपर्निर्दिष्ट शासन निर्णयान्वये नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव 
पुरस्कार निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये पदसिध्द सदस्य व 
अशासकीय सदस्यांच्या नावांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार निवड समितीतील 
खालील पदसिध्द सदस्य व अशासकीय सदस्यांच्या नावाचा समावेहा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
Lo अध्यक्ष, अखिल भारतीय नाट्य परिषद, मुंबई पदसिध्द सदस्य 
२ | अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन पदसिध्द सदस्य 
३ | श्री.भरत जाधव अशासकीय सदस्य 
४  । श्रीमती इला भाटे अशासकीय सदस्य 
०२. वरीलप्रमाणे पदसिध्द सदस्यांच्या नियुक्‍तीस उपर्निदिष्ट दिनांक २२ नोव्हेंबर, 


२०२२ या शासन निर्णयातील सर्व बाबी यथास्थिती लागू राहतील. 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फएफफ-णायीवा95॥9.20०९] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११०११८३०३०४६२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
N A N D A M A R U ग | की क. OF MAHARASHTRA, TOURISM AND 


2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03666d2 
44838270, postalCode=400032, st=Mi 


RAUT neo 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रंजीपु १५२२ (१३) /प्र. क्र. ४०० /सां.का.४ 


४. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

७. अध्यक्ष, अखिल भारतीय नाट्य परिषद, मुंबई 

८. अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन 

९. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -२ महाराष्ट्र, मुंबई 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

१६. कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१७.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


